असा. क्र. २१६ : रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सोमवार, नोव्हेंबर १२, २००७/ कार्तिक २१, शके १९२९ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (माग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ नोव्हेंबर २००७ 


. अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक एमआयएस. ११०७/सीआर-३३(१)/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते 
की. मुंबई विदेशी मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक) शुल्क नियम, १९५४ (यानंतर ज्याचा उल्लेख 
* प्रधान नियम “ असा केला आहे) मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तत्काळ अंमलात आणावेत 
आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) च्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (३) 
च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम पूर्व प्रसिद्धीशिवाय तत्काळ अंमलात आणावेत. 


भाग चार-ब--३२६ es (१७१४) 
[ किंमत : 3.00 रुपये ] 


१७१५ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर १२, २००७ कार्तिक २१, शके १९२९ [भाग चार-ब 


आता, त्यांअर्थी, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) च्या कलम १४३ च्या 
पोट-कलम (२) च्या खंडे (बो; (फ) आणि (य) सह, कलम १४३.च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकाद्वारे 
आणि त्या बाबतीत प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
मुंबई विदेश मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक शुल्क) नियम, १९५४ मध्ये आणंखी सुधारणा करण्यासाठी - 
खालील नियम करीत आहे, ते असे :-- 

१. या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य आणि शुद्ध मद्यार्क (वाहतूक शुल्क) (दुसरी सुधारणा) 
नियम, २००७ असे संबोधण्यात यावे. 

२. प्रधान नियमाच्या नियम ४ मधील “ विशेष शुल्काचे दर '* या शीर्षाखाली उप खंड (i) 
व Gi) ऐवजी खालील उप खंड अंतर्भूत करण्यात यावे :--, 

“ (1) (अ) ९ बल्क लिटरच्या प्रति केस रुपये १,००० पर्यंत किंमत असलेल्या मद्यावर निर्धारण 
मुल्याच्या २०० टक्के किंवा रुपये ३०० प्रति बल्क लिटर, यापैकी जे जास्त असेल ते, 

(ब) ९ बल्क लिटरच्या प्रति केस रुपयें १,००० पेक्षा जास्त आणि रुपये २,००० पर्यंत किंमत 
असलेल्या मद्यावर निर्धारण मुल्याच्या १५० टक्के किंवा रुपये ३०० प्रति बल्क लिटर, यापैकी जे 
जास्त असेल ते, 

(क) ९ बल्क लिटरच्या प्रति केस रुपये २,००० पेक्षा जास्त आणि रुपये ५,००० पर्यंत किंमत 
असलेल्या मद्यावर निर्धारण मुल्याच्या १०० टक्के किंवा रुपये ३०० प्रति बल्क लिटर, यापैकी जे 
जास्त असेल ते, 

(ड) ९ बल्क लिटरच्या प्रति केस रुपये ५,००० पेक्षा जास्त किंमत असलेल्या मद्यावर निर्धारण 
मुल्याच्या ७५ टक्के किंवा रुपये ३०० प्रति बल्क लिटर, यापैकी जे जास्त असेल ते. 

(ii) बाटलीमधील किंवा बल्क स्वरूपातील वाईनसाठी निर्धारण मुल्याच्या २०० टक्के किंवा 
रुपये २०० प्रति बल्क लिटर, यापैकी जे जास्त असेल a.” 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग 'चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर १२, २००७ कार्तिक २१, शके १९२९९ १७१६ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 082, dated the 12th November 2007 


NOTIFICATION 
THE BoMBAY PROHIBITION Act, 1949. 


No. MIS. 1107/CR-33(1)/EXC-3.—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that thé following rules further to amend the 
Bombay Foreign Liquor and Rectified Spirit (Transport Fee) Rules, 1954 
(hereinafter referred to as “ Principal Rules ”) should be brought into force 
at once, and, thereore, the rules should be made without previous publica- 
tion as provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 of the 
Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (6), (0 and 
(u) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 143 
of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) ; and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra is 
pleased to make the following rules, further to. amend the Bombay Foreign 
Liquor and Rectified Spirit (Transport Fees) Rules, 1954, namely :— 

1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor and 
Rectified Spirit (Transport Fees) (Second Amendment) Rules, 2007. 

2.. In rule 4 of the Bombay Foreign Liquor and Rectified Spirit 
(Transport Fees) Rules, 1954, under the heading“ Rates of Special Fee ”, 
for clauses (i) and (ii) the following clause shall be substituted, namely :— 

* (i) (a) 200 per cent of the Assessable value or Rs. 300 per Bulk Litre 
whichever is higher for the Spirit having Assessable value upto Rs. 1,000 

~-per case of 9 5.1. 

(b) 150 per cent of the Assessable value or Rs. 300 per Bulk Litre 
whichever is higher for the Spirit having Assessable value more than 
Rs. 1,000 and upto Rs. 2,000 per case of 9 B.L. 

(ce) 100 per cent of the Assessable value or Rs. 300 per Bulk Litre 
whichever is higher for the Spirit having Assessable value more than 
Rs. 2,000 and upto Rs. 5,000 per case of 9 B.L. 


| 


१७१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, नोव्हेंबर १२, २०५७४ कार्तिक २१, शके १९२९ [भाग चार-ब 


(d) 75 per cent of the Assessable value or Rs. , 300 per Bulk Litre 
whichever is higher for the Spirit having Assessable value more than 


Rs. 5,000 per case of 9 B.L. 


(ii) 200 per cent of the Assessable value or Rs. 200 per Bulk Litre 
whichever is higher, for wine either in bottle or in bulk. ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


te Fa 
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


